प्रस्तावना :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग 
व जलजन्य रोग), पुणे-१ कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील १५ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २३ सप्टेंबर,२०२२ 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१ 
दि.०६/०८/२००७. (सुधारीत आकृतीबंध) 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आ-५ 
दि.२१.०३.२०२२. 

वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.१८.०८.२०२२ 

संचालक,आरोग्य सेवा, संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.संआसे-२/५५-क/१५अस्थायीपदे/ 
लेखाशिर्ष ३४२/१५३४८-४९/२०२२ दि.१२.०९.२०२२. 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे-१ या कार्यालयाच्या 


आस्थापनेवरील १५ अस्थायी पदे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मंजुरी दिलेल्या सुधारीत आकृतीबंधातील 


मंजूर पदे आहेत. सदर १५ अस्थायी पदे वित्त विभागाच्या सहमतीने सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन 


निर्णय क्र. हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य-५, दिनांक २१.०३.२०२२ अन्वये दि.०१.०३.२०२२ ते 


दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. सदर मुदत दि.३१.०८.२०२२ रोजी 


संपुष्टात आली असल्याने, सदरहू १५ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य -५ 


शासन निर्णय :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे-१ या कार्यालयाच्या 


आस्थापनेवरील १५ अस्थायी पदे राज्यातील जनतेला आरोग्य विषयक सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने 


HAH असल्याने, सदर १५ अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास 


या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि.ह. व ज.रो.), पुणे-१ कार्यालयातील १५ अस्थाई पदांचा तपशिल 


अ.क्र. पदनिर्मितीच्या शासन पदनाम पदांची । ६व्या वेतन आयोगानुसार 
निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक संख्या वेतनश्रेणी (रुपये) 
णि शा.नि. न.वि.सा.आ. व अधिक्षक (गट-क) | पीबी-२ (९३००-३४८००) + ग्रेड 
गृ.नि.वि. क्र.पीएचडी-२०६०/ पे रु.४३०० 
२ | १५६२६/ड, दि.३०/३/१९६२ शिपाई (गट-ड) ण १-एस (४४४०-७४४०) + TST 
रु.१३०० 
३ | aA. न.वि.सा.आ.व कनिष्ठ लिपिक (गट-क) | पीबी-१ (4200-20200) + ग्रेड 
गृ.नि.वि. क्र.पीएचडी- पे रु.१९०० 
४ | २०६४/डी, दि.१६/२/१९६५ | वरिष्ठ लिपिक (गट-क) णं पीबी-१ (५२००-२०२००) - ग्रेड 
पे रु.२४०० 
५ ।शा.नि., क्र.एमएमई/३८६९/ | सहायक अधिक्षक (गट-क) | पीबी-२ (2300-38200) + ग्रेड 
६१०९८/बी, दि.४/८/१९७२ पे रु.४२०० 
६ । शा.नि., सा.आ.वि., | वाहन चालक (गट-क) शि पीबी-१ (५२००-२०२००) + TS 
क्र.सीडीपी १०५७, पे रु.१९०० 
दि.६/११/१९५८ 
७ ।शा.नि., सा.आ.वि., | कनिष्ठ लिपिक (गट-क) 7 पीबी-१ (4200-20200) + TS 
क्र.एचडब्ल्यूरी १०८६/डी, पे रु.१९०० 
दि.१५/९/१९६० व 
क्रएसएलओ १३६७/जे, 
दि.२३/७/१९५८ 
८ प्रशासकीय अधिकारी 1 .| पीबी-२ (९३००-३४८००) + TS 
(गट-ब) पे रु.४४०० 
९ अधिक्षक (गट-क) णि पीबी-२ (९३००-३४८००) + WS 
शा.नि, न.वि.सा.आ.वि. पे रु.४३०० 
णि क्र.डीएमई-१०७६/६२३९, कनिष्ठ लिपिक (गट-क) बि पीबी-१ (५२००-२०२००) + TS 


पीच-१२, दि.१/११/१९७६ 


पे रु.१९०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य -५ 


अ.क्र.। पदनिर्मितीच्या शासन पदनाम पदांची | ६ व्या वेतन आयोगानुसार 
निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक संख्या वेतनश्रेणी (रुपये) 

णि १ सहायक अधिक्षक (लेखापाल) 2 । पीबी-२ (९३००-३४८०० + TS 
(गट-क) पे रु.४२०० 

१२ वरिष्ठ लिपिक (गट-क) 2  । पीबी-१ (4200-20200) + YS 
पे रु.२४०० 

१३ | शा.नि., क्र.एमएमई/३८६९/ | वरिष्ठ लिपिक (गट-क) णं पीबी-१ (५२००-२०२००) + TS 
६१०९८/बी, दि.४/८/१९७२ पे रु.२४०० 

एकूण- १५ 


३. वरील पदांवरील खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ करीता मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक : १ आर 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६-सार्वजनिक आरोग्य 

००१- संचालन व प्रशासन 

००१(१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग) पुणे कार्यालय 
सांकेतांक २२१० ०३४२ 


४ सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क 
दि.१८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२११७२५३३५४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने 


Pa Digitally signed by Tanaji Dhondiram Saravane 
Ta al ठे] | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Revenue And Forest Department, 
D h d न postalCode=400032, st=Maharashtra, 
7 0 al | Ya mM 2.5.4.20=d2468c3c73dea535f5c36d6896860fd 
3419597af89877af8e084888bd31c4fab, 
S a ra Va Nn e cn=Tanaji Dhondiram Saravane 
Date: 2022.09.23 18:12:17 +05'30' 
(तानाजी सरावणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
1) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य -५ 


2) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

3) सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे 
4) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि.ह. व ज.रो.), पुणे-१/६. 

5) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा//(लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/नागपूर. 

6) लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

7) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

8) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

9) वित्त विभाग, व्यय-१३, अर्थसंकल्प-३, अर्थसकल्प-९, आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 
10)सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अर्थसंकल्प शाखा, सेवा-१, सेवा-५, मंत्रालय, मुंबई. 
11)निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


